वितरण SAAT क्र. ५ महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून 
झालेल्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देऊन सहायक अनुदान वितरित करणेबाबत- 
सन २०१९-२० (कार्यक्रमांतर्गत) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मधोसं-२०१९/प्र.क्र.१४५/२०१९/१२-अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मधोसं-२०१७/प्रक्र.४/-२०१७/१२-अ 

दि.७ जूले,२०१७. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मधोसं-२०१७/प्रक्र.१७३/-२०१७/१२-अ 
दि. १६ नोव्हेंबर,२०१७. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मधोसं-२०१७/प्रक्र.१७३/-२०१७/१२-अ 
दि. २४ एप्रिळ, २०१८. 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९ /प्र.क्र.९२/२०१९/अर्थसंकल्प ३, 
दि. ८ जुले, २०१९. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. - बीयुडी-२०१९/ WH. /२०१९/२५, 
दि. ९ जुले, २०१९ 

६. संचालक, महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था यशदा पुणे यांचे क्र.सीपीआर/निधी/०१/२०१९-२० 
दि.६.११.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
राज्यात लागू असलेली धोरणे योजना व कार्यक्रम यांचे नियमित मुल्यमापन करणे, धोरणात्मक 


परिक्षणासाठी धोरण संशोधन करणे, धोरणात्मक पर्यायांचा तौलनिक अभ्यास करुन सर्वाधिक उपयुक्त पर्याय 
निवडणे आणि प्रशिक्षणाद्वारे प्रशासकीय सुधारणांना चालना देण्यास्तव जागतिक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण 
संशोधन संस्था यशदा, पुणे या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून स्थापन करण्यास वर वाचा येथे नमुद क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था ही योजनांची योजना म्हणून राबविण्यात 
येणार आहे. या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१.२ (ई) मध्ये उद्धृत केल्याप्रमाणे उक्त क्र.२ मध्ये नमूद दि.१६ 
नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये कामकाज सल्लागार समितीवर अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
तसेच उक्त क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर कामकाज सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात येऊन सदर 
समितीवर तज्ञ सदस्याची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

२. त्याचप्रमाणे, प्रारंभिक टप्प्यातील कार्यवाही यशदा, पुणे या संस्थेतील धोरण संशोधन केंद्रामार्फत पार 
पाडण्याकरिता वार्षिक रु.५.०० कोटी पर्यंत निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेकरिता सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु.१००.०० लाख इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या वर क्र.५ येथे नमूद दि.९ जुले, २०१९ परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत खर्च 


करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्या मर्यादेत निधी नियंत्रण अधिका-यांच्या स्वाधीन करण्यात येऊन 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०१९/प्र.क्र.१४५/२०१९/१२-अ 

अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तथापि, आतापर्यंत या 
लेखाशिर्षाखाली कोणताच खर्च झालेला नाही. 

३. यडदापुणेयांनी वर नमूद क्र.६ च्या पत्रान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात खालील बाबींवर झालेल्या व 


होणा-या खर्चाच्या अनुषंगाने रु.३५.०० लाख इतक्या निधीची मागणी केली आहे. 


अ.क्र. बाब रक्‍कम 
दि.१ एप्रिल ते ३१ ऑक्टोबर २०१९ 
१ जलद अभ्यास संशोधन प्रकल्प रु.२३,२९,४००/- 
२ संशोधन तज्ञांचे मानधन रु.६,६५,०००/- 
३. | कार्यालयीन खर्च रु.८९३/- 
एकूण रु.२९,९५,२९३/- 
दि.१ नोव्हेंबर ते ३१ मार्च २०२० 
१ जलद अभ्यास संशोधन प्रकल्प रु.३२,९७,९८०/- 
२ संशोधन तज्ञांचे मानधन रु.३,८०,०००/- 
३ कार्यालयीन खर्च रु.१०००/- 
एकूण रु.३६,७८,९८० /- 


त्यानुसार रु.३५.०० लाख इतका निधी यशदा पुणे यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत महाराष्ट्र धोरण संशोधनाच्या विविध 
बाबींवर सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात झालेल्या कार्यालयीन खर्चाकरिता रु. ३५.०० लाख ( रुपये पस्तीस लाख 
wad) इतक्या Lapse वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद 
क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन व सदर अधिकारातील 
रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या दि. ८ जुले, २०१९ च्या शासन 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील क्र. ९ येथील अटींच्या पूर्ततेनुसार प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येऊन 
यशदा पुणे या संस्थेस सहायक अनुदान म्हणून वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक क्र. ए-४ मुख्य लेखा शीर्ष “२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - 003 
प्रशिक्षण - राज्य २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा, 003, प्रशिक्षण (००) (००) (१३) महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेकरिता 
WI सहायक अनुदान ( कार्यक्रम ) २०७०५०११, ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) लाख या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१९-२०२०या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. यशदा, पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण अधिकारी (कोड क्र.२२०१०००१२१) यांनी संस्थेस वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम रु. ३५.०० लाख (अक्षरी रुपये पस्तीस लाख फक्त) आहरित 


करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०१९/प्र.क्र.१४५/२०१९/१२-अ 

४. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर, काढण्यात आलेली 
रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन 
घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र विहित वेळेत शासनास सादर करावे. 
द. आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE ) 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांनी महालेखापाल, लेखापरीक्षा - महाराष्ट्र १, मुंबई यांना 
आणि शासनास तातडीने सादर करावे. 

> यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे 
स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना राहतील व त्याकरिता सदर 
संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

७. सदर निधी आहरित तसेच खर्च करतांना यशदा यांनी वित्त विभागाच्या दि.८ जुले, २०१९ च्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. 

G प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. BAF २०१९ २/२०१९/अर्थसंकल्प 3, दि. ८ 
जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२०३१५१७५७४६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 1... 
VILAS RAMDAS ना 


je8dcaeed3f6fa70d9fd209eb9efc8 
400032, 


THAKUR Seem 
( fe. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा(, महाराष्ट्र१-, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, नागपूर 
३. महासंचालक, यडादा, पुणे. 
४. संचालक, महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था, यदा पुणे 


५. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे. (२ जादा प्रतींसह). 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७. उप कोषागार कार्यालय, पुणे. 

८. वित्त विभाग (व्यय-४ / अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

९. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन क्र.२५, मुंबई - ३२. 
१०. निवडनस्ती - कार्यासन १२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


3 


ff 


